वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७अंतर्गतवस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज सवळतअनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tale विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४ (भाग-४)/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१/टेक्स-२, 

दि. १ मार्च, २०१२. 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 

दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचीपत्रे. 
४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
६) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि. १० मे, २०१६ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 

दि. ०४ डिसेंबर,२०१९ 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 

दि.१९/०३/२०२० 
९) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४/०४/२०२२ 
१०)वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८/०२/२०२३ 
११)वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 


प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या 
वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत TUFS शी निगडीत दिर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत योजना जाहिर 
करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत मंजूरी प्राप्त उमिया टेक्सटाईल प्रा.लि. नागपूर या प्रकल्पास सन 
२०२३-२४ मधील उपलब्ध तरतूदीतून या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील विवरणपत्रानुसार अनुदान 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 

वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज सवलत अनुदान या योजनेखाली 
विविध बैठकांमध्ये मंजूरी प्राप्त प्रकल्पांना सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध तरतूदीपैकी वित्त विभागाने खर्चासाठी 
उपलब्ध करून दिलेली तरतूदीमधून या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधीलळ विवरणपत्रानुसार एकूण 
रु.२३१.०४ लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी एकतीस लाख चार हजार मात्र) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू FAST घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्कम योजनेच्या दिझ्ञानिर्देशानुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.G.S. द्वारे वितरीत करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४ (भाग-४)/टेक्स-५ 


यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकेने या शासन 

निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित Tala घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन 

त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन J gala विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. श्री.बा. पवार, उप 
सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करावी. 

४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) केंद्र पुरस्कृत (TUF) योजनेशी 

संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना (कार्यक्रम) ३३, 

अर्थसहाय्य(२८५१ ५९८१)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून 

भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३या 
परिपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 
आहे. 

तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८/०२/२०२३ व 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक १५/०३/२०२३ या परीपत्रकातील 
तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे 
आहे. 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) केंद्र पुरस्कृत (TUF) 
योजनेशी संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना 
(कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य (२८५१५९८१) "या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षासाठीरू.६५००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असुन या निधीतून या शासन निर्णयाअन्वये 
रु.२३१.०४ लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी एकतीस लाख चार हजार मात्र) इतका निधीवितरीत करण्यात 
येत आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - या 
योजनेखाली सन २०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने यापुर्वी खर्च करण्याची परवाणगी दिळी आहे. सदर 
निधी पुर्ण खर्च करण्यात आला आहे. तसेच यापुर्वी खर्चास परवानगी दिलेला सर्व निधी खर्च 
करण्यात आलेला आहे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षा अंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४ (भाग-४)/टेक्स-५ 


4) 


७. 


संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदानदेण्यात येत 
नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे 
लागू :- या योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू नाही. 

बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचाउल्लेख आदेशात असावा:-या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब 
या प्रकरणी लागू होत नाही. 


अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशाखरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- या योजनेखाली अधिनस्त 
कार्यालयांना खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू 
नाही. 


सदर झासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. 2 येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव(वस्त्रोद्योग), यांच्या 


अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीत वस्रोद्योग प्रकल्पांच्या दाव्यांना मिळालेल्या 
मान्यतेनुसारनिर्गमित करण्यात येत आहे. 


G. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 


१२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१२१२४४४७२३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ A OO 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAMOD 
GANPATR 
O PAWAR 


(प्रमोद पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
आयुक्त (वस्त्रोद्योग) , वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर. 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 


५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४ (भाग-४)/टेक्स-५ 


७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. कार्यासन-१४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

९. कार्यासनव्यय-२, वित्त विभागमंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे). 

१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी (RIM) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१२. परिशिष्ट अ मधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 

१३. निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४ (भाग-४)/टेक्स-५ 


शासन निर्णय दिनांक :- १२ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट 
(Rs. In Lakh) 


Total 
Amount 
T Bank 
men Unit Id Unit Name and Address 0 ० Of Bank Name Amt 
० of Claims | Subsidy (Rs I 
Proposed L रॅ रे 
(In Lacs) ) aes 
2014/s/03661 Umiya textile pvt Itd 1 33.48 
1 Abhyudaya Co-op. 
Bank Ltd. 
2014/s/03661 Umiya textile pvt Itd 1 50.73 
2 Abhyudaya Co-op. 
Bank Ltd. 
2014/s/03661 Umiya textile pvt Itd 1 57.88 
3 Abhyudaya Co-op. 
Bank Ltd. 
Ey 2014/s/03661 Umiya textile pvt ltd 1 33.48 Abhyudaya Co-op. 
Bank Ltd. 
2014/s/03661 Umiya textile pvt Itd 1 55.47 Abhyudaya Co-op. 
Bank Ltd. 
Total 231.04 Total 231.04 


Bank Details 


Bank Name Abhyudaya Co-op. Bank Ltd. 


Name 
IFSC Code ABHY0065001 See Subsidy Amount Rs. In 231.04 


Total Subsidy Amount Rs. 231.04 Lacs. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


